रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई या 
कार्यालयातील नाटयसंहितांचे संगणकीय जतन 
करण्याच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग. 
शासन निर्णय क्र.एसपीबी-२०२३/प्र.क्र.११४/सां.का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा : १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.एसपीबी-२०२३/ 
प्र.क्र.०९/सां.का.१, दि.०३ मार्च, २०२३. 
२) रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ यांचे पत्र क्र.रंप्रपम/ संगणकीकरण/ 
२०२३/६१५६, दि.१७.१०.२०२३. 


प्रस्तावना : 

उपर्निर्दिष्ट दि.०३ मार्च, 2023 च्या शासन निर्णयानुसार दि.०१.१२.२०२१ ते दि.३१.०१.२०२३ या 
कालावधीतील दस्तावेजांचे संगणकीकरण करण्यासाठी रु.२.०० लक्ष इतक्या रक्कमेच्या मर्यादेत खर्च 
करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार सदर कालावधीतील दस्तावेजांचे संगणकीकरण पूर्ण 
झाले असून, आता दि.०१.०२.२०२३ ते दि.३०.०९.२०२३ या कालावधीतील योग्यता प्रमाणपत्रे व नाट्य 
संहिता / नोंदवह्या यांच्या संगणकीकरणाच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई या कार्यालयाकडील दि.०१.०२.२०२३ ते 
दि.३०.०९.२०२३ या कालावधीतील योग्यता प्रमाणपत्रे व नाट्य संहिता / नोंदवह्या यांच्या 
संगणकीकरणासाठी रु.३.०० इतक्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर रंगभूमी 
प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे 4 Brent ए1(श15९, मुंबई या संस्थेने नमुद 
केलेले दर प्रति पृष्ठ २.०० (GST करासहित) अशी सर्वात न्युनतम (L9) दर हा सर्वात न्यूनत्तम असल्याने 
त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग तीन अ.क्र.४ नियम क्र.२७ (२) (ओ) 
नुसार प्रशासकीय विभागास प्राप्त प्राधिकारानुसार सदर खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, (००) १०४, पुराभिलेख, 
(०२) रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, (०२) (०१) मराठी नाटयसंहितांचे संगणकीकरण (२२०५ ३१५२), २० 
इतर प्रशासकीय खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


०४. यासाठी सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत असून, त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या दुय्यम अधिकाऱ्यास या संबंधित देयकावर स्वाक्षरी 
करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीबी-२०२३/प्र.क्र.११४/सां.का.१ 


०५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध झाला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३११२३१०५२१९७८२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Pp | H A N D Digitally signed by GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2f36b6412b2bad225b8d078a7f80eed5b7d004F91794 
Pp A N D U RA N G 6ac3d5ff416ac9473d48, postalCode=400032, st=Maharasht 
seria INumber=0E195B995C4CFBA1B7E199D1B4B48F8A7C4C1 
AAD3E82FED8E020632824893159, cn=GOPICHAND 
C H AVA N PANDURANG CHAVAN 
Date: 2023.11.23 14:57:29 +05'30' 


(गो. पां. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२. उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३. सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई 
४. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता)-एक, महाराष्ट्र, मुंबई 
५. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा-एक, महाराष्ट्र, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. उप सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(यांना उक्त अनुदानाची रक्‍कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे उपलब्ध करुन 
देण्यासंदर्भातील कार्यवाहीसाठी अग्रेषित) 
९. निवडनस्ती (सां.का.१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


